कोकण विकास पॅकेज अंतर्गत मंजूर करण्यात 
आलेली योजनांतर्गत २८ अस्थायी पदे 
दि. ०१.०६.२०१८ पासून दि. ३०.०९.२०१८ 
पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आयटीआय-२०१८/प्र.क्र. ७२/व्यशि-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जून, २०१८. 


पहा : 9) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२ (भाग-२)/२००४/ 

वित्तीय सुधारणा-१, दि. ४/१०/२००४. 

२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. आयटीआय-१००५/ 

(१९६/०४)/व्यशि-२, दि. २४/०८/२००६. 

3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., 
दि. ०५.०३.२०१८. 

४ कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग, झासन निर्णय क्र. आयटीआय-२०१८/ 
प्र.क्र. ७२/व्यशि-३, दि. २१.०३.२०१८ 

५) संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, मुंबई यांचे 

पत्र क्र. ४/आस्था-३/मुदतवाढ/२०१८/(१६/२४)/७६७, दि. २०.०५.२०१८. 


प्रस्तावना :- 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये कोकण विकास पॅकेज अंतर्गत 
अभ्यासक्रम सुरू करण्याकरिता एकत्रित मासिक वेतनावर २८ पदे संदर्भीय (२) येथील शासन 
निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आली होती. वित्त विभागाच्या संदर्भीय (१) येथील शासन निर्णयान्वये 
सर्व प्रशासकीय विभागांना अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले 
आहेत. वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार वरील संदर्भीय (४) 
येथील शासन निर्णयान्वये सदर २८ अस्थायी पदांना दिनांक ३१.०५.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन (३) येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक 
३०.०९.२०१८ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केळे आहेत. त्यास अनुलक्षून संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भीय (५) येथील पत्रान्वये शासनास सादर 
केलेल्या प्रस्तावानुसार दिनांक ०१.०६.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०१८/प्र.क्र. ७२/व्यशि-३ 


शासन निर्णय :- 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये कोकण विकास पॅकेज अंतर्गत 
अभ्यासक्रम सुरू करण्याकरिता एकत्रित मासिक वेतनावर मंजूर करण्यात आळेली १९ 
शिक्षकीय व ०९ शिक्षकेत्तर पदे (सोबतच्या प्रपत्रात दर्शविलेली) अशा एकूण २८ योजनांतर्गत 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०६.२०१८ पासून दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत चाळू ठेवण्यास या 
शासन निर्णयान्वये पुढील अटी व शार्तीस अधिन राहून मंजूरी देण्यांत येत आहे. 


अटीव शार्ती :- 


१) उपरोक्त पदे ज्या प्रयोजनासाठी निर्माण करण्यांत आली, त्याच प्रयोजनासाठी पुढे चालू 
ठेवण्यात यावीत. चाळू ठेवण्यात आलेल्या अस्थायी पदांवरील कर्मचारी नियमानुसार 
मिळणारे वेतन भत्ते इत्यादी मिळण्यास पात्र समजण्यात यावेत. 


मुदतवाढ दिलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त 
नाही याची खात्री करून घेण्यात यावी. 


se 


सदर कालावधीमध्ये मंजूर पदांच्या आढाव्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता 
घेतलेली आहे. तथापि, त्यानंतर पदनिर्मिती मंजूर झालेली आहे. अशा प्रकरणी 
नवनिर्मिती पदांच्या समवेक्षनासह पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता घेण्याची कार्यवाही 
विहित कालावधीत पूर्ण करावी. 


AN 
— 


पदांचा आढावा घेवून सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे 
आवश्यक आहे. तसे न केल्यास मुदतवाढीअभावी सदर अस्थायी पदांच्या वेतनाचा प्रश्न 
उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांची राहील. या कालावधीनंतर आकृतीबंध 
निश्चित करण्यासाठी कालावधी वाढवून देण्यात येणार नसल्याची कृपया नोंद घ्यावी. 


aes 


२. या प्रस्तावावर होणारा खर्च खालील लेखाश्ीर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 

“ मागणीक्र: HEV-9, 2230 - कामगार व सेवायोजन 03 - WRIA, (००३)-कारागिर 
व परयविक्षक यांचे प्रशिक्षण (०२) - कारागिरांचे MAP व व्यवसाय प्रशिक्षण (0206) प्रकेहा 
क्षपता वाढविण्यासाठी ओद्योगिक प्रश्रिक्षण संस्थांचा विस्तार करणे(२२३० ए २०९) ” 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१६/ 
प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०५ मार्च, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यांत येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०१८/प्र.क्र. ७२/व्यशि->३ 


४. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५"५/.॥॥8/१9॥॥॥9.9०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०७०२१३०५१९३४०३ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने » 


Santosh Vithal --- प... 
(संतोष वि. रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. सर्व संबंधित सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय 
(संचालनालयामार्फत). 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
७. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 


८. अवर सचिव /कक्ष अधिकारी (व्यशि-१/व्यशि-५/व्यशि-२/रोस्वरो-२), कौशल्य विकास व 


र्‌. 


उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.अवर सचिव (का.१४७१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.संबंधित प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (संचालनालयामार्फत). 
१२.निवड नस्ती (व्यशि-३), कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०१८/प्र.क्र. ७२/व्यशि->३ 


कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. आयटीआय-२०१८/प्र.क्र. ७२/व्यशि-३, 
दिनांक : ३० जून, २०१८ सोबतचे सहपत्र 
प्रपत्र 
कोकण विकास पॅकेज अंतर्गत मंजूर असलेल्या पदे दि. ०१.०६.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या 
कालावधीत चाळू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आलेली योजनांतर्गत अस्थायी पदे 


अ.क्र. | पदनाम एकत्रित मासिक वेतन पदांची संख्या 
॥ , .| निदेशक रू. ५,५००/- दरमहा १८ 
2 | गणित/चित्रकला निदेशक रू. 4,400/- दरमहा 1१ 
३ | भांडारपाल रू. ४,०००/- दरमहा 1 १| 
४ | वरिष्ठ लिपिक रू. ४०००/- दरमहा २ 
५ | चतुर्थश्रेणी कर्मचारी रू. २,५५०/- दरमहा 
एकूण २८ 


igitally signed by Santosh Vithal Rokade 
= Gt \t Of Mahai 


S a nto S h Vit h a | oe rashtra, ou=Skill Development Development, 


2.54.21 


Maharashtra, 
\OSfdff34ab6ac 1 f83 19d061483d7d35e20f744e25 1360f7 
920a, 


serialNumber=ecf4a9abe84c70de989¢3669424c1 2b6cadcb583d500fe489ce872 
O a e 7916e0bbee, cn=Santosh Vithal Rokade 


, cn=Santosh Vit 
Date: 2018.07.02 15:33:29 +05'30' 


(संतोष वि. रोकडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


